कुटीर रुग्णालय, नेकनूर,जि.बीड येथील नवीन 
इमारत बांधकामाचे अंदाजपत्रकास प्रशासकीय 
मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा २०२२/ प्र.क्र.१५७/ आरोग्य-४ 
मंत्रालय, १० वा मजला, संकूल इमारत, 
गोकूळदास तेजपाल रूग्णालय आवार, मुंबई. 


दिनांक : ३० जून, २०२२. 


वाचा :- सहसंचालक, आरोग्य सेवा रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई यांचे पत्र क्रमांकः संआसे/कक्ष-३/टे-६ 
/कुटीररुग्णानेकनूरबांधकाम ६६११-६१२/२२, दि.१९.०५.२०२२. 
प्रस्तावना :- 
कुटीर रुग्णालय नेकनूर, जि.बीड नवीन इमारत बांधकामाचे अंदाजपत्रक कार्यकारी 
अभियंता,सा.बां.विभाग, बीड यांनी तयार केले असून ते सन २०२१-२२ च्या दरसूचीवर अधारित रु. २००२.३४ 
लक्ष इतक्या किंमतीचे अंदाजपत्रक व आराखडा मुख्य अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम विभाग,औरंगाबाद यांनी 
प्रमाणित केले आहे. कुटीर रुग्णालय नेकनूर, जि.बीड येथील नवीन इमारत बांधकामाचे अंदाजपत्रक अधिक्षक 
अभियंता IDW यांनी तपासणी करुन Revised Recapulation Sheet नुसार रु. १८००.९८ लक्ष प्रस्तावित 
केले आहे. तदनंतर सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय यांनी कुटीर रुग्णालय नेकनूर,जि. बीड येथील नवीन 
इमारत बांधकामाचे अंदाजपत्रक फरेतपासणीअंती १४८३.५५ लक्ष इतके प्रस्तावित केळे आहे. त्यानुसार सदर 
अंदाजपत्रक व आराखडयास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 
या शासन निर्णयान्वये, कुटीर रुग्णालय नेकनूर, जि.बीड नवीन इमारत बांधकामाचे बांधकामाकरिता 
सोबतच्या “परिशिष्ट-अ” मध्ये दर्शविण्यात आल्याप्रमाणे बांधकामाचे रु. १४८३.५५ लक्ष इतक्या किंमतीच्या 
अंदाजपत्रकास खालील प्रमाणे प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे :- 
2. उपरोक्त अंदाजपत्रकाची प्रशासकीय मान्यता खालील अटी व शर्तीच्या अधिन राहून देण्यात येत आहे. 
अटीव शर्ती :- 
१) काम सुरु करण्यापूर्वी नमुना नकाशा, मांडणी नकाशा तसेच, विस्तृत नकाझास वास्तुविश्ञारदांकडून 
मंजूरी घेऊनच सुरु करावे. 
२) सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक बीडीजी-२०१७/प्र.क्र.६०/इमारती-२, 
दि.०७.०७.२०१७ अन्वये कार्यवाही करण्यात यावी. 
३) नियोजित जागा उपभोक्ता विभागाच्या ताब्यात असल्याचे प्रमाणपत्र प्राप्त करुन सदर कामाच्या निविदा 
सूचना प्रसिध्द करण्यात याव्यात. 
४) कामासाठी निविदा मागविण्याआधी सदर कामास सार्वजनिक बांधकाम विभागातील सक्षम अधिकाऱ्यांची 
तांत्रिक मंजूरी घेणे आवश्यक राहील. 
५) सदर कामाची निविदा काढतांना प्रत्येक कामाची स्वतंत्रपणे निविदा न काढता नमूद सर्व कामांसाठी 
एकत्र एकच निविदा काढण्यात यावी. 
६) क्षेत्रिय जागेच्या परिस्थितीनुसार व आरोग्य संस्थांच्या आवश्‍यकतेनुसार प्रस्तावित कामाची किंमत वाढणे 
शक्‍य असल्यामुळे त्यासाठी आवश्यक प्रस्ताव सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या त्या-त्या भागाच्या क्षेत्रिय 
अधिकाऱ्यांकडून करुन घ्यावेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा 2022/ प्र.क्र.१५७/ आरोग्य-४ 


७ सदरचे अंदाजपत्रक हे ढोबळ नमुना अंदाजपत्रक असल्याने, या कामांच्या सविस्तर अंदाजपत्रकांना 
तांत्रिक दृष्टया मान्यता करीता असताना आरोग्य खात्याच्या त्या-त्या आरोग्य सेवा मंडळाच्या उप 
संचालकांच्या सहमतीने तरतूदी अंतिम करण्यात याव्यात. 

८) प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग शासन निर्णय क्र.इएनव्ही-२०१३/प्र.क्र.१७७/ तां.क.१, 
दि.१० जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसार कार्यवाही करण्यात 
यावी.तसेच काम सुरु करण्यापूर्वी जागेच्या मालकी हक्‍्काबाबतची पुर्तता करुन घ्यावी. 

९) नियोजन विभागाच्या दि.११.०६.२०१८ च्या शासन निर्णयामधील सुत्रानुसार नवीन बाधकाम हाती 
घेण्यासाठी निधी उपलबध झाल्यानंतर काम हाती घेण्यात येईल. 


३. सदर बांधकामांवरील खर्च “लेखाशिर्ष - ४२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०१ नागरी 
आरोग्य सेवा (वैद्यकीय सहाय), ११० - रुग्णालये व दवाखाने,(१) (अ)- पंचवार्षिक योजना अंतर्गत योजना- 
इमारती, (००)(०१)- मोठी बांधकामे (४२१० ००१४), ५३ - मोठी बांधकामे" या लेखाशिर्षाखाली मंजूर करण्यात 
आलेल्या अनुदानामधून भागविण्यात यावा. 
४. सदर झासन निर्णय सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ३१८/इमा-२, 
दि.२०.०६.२०१८ अन्वये दर्शविलेल्या सहमतीनुसार आणि वित्त विभागाच्या झा.नि. क्र.विअप्र- 
२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम,भाग-२, दि.१७.०४.२०१५ सोबतच्या परिशिष्ट भाग-पहिला, उपविभाग-पाच 
मधील अनुक्रमांक १ परिच्छेद क्र.१३४ नुसार प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारात 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 
षु. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०५३०१८१५१००४१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


D ) E E Pp A K Digitally signed by DEEPAK NIVARTTI KENDRE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PUBLIC 


HEALTH DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharas| 
2.5.4.20=40fdba39a26dd429d5be80f9cd76998906ed501 


htra, 
2a776fb 


€5072661d97c2c56c9, 
pseudonym=BF4C0C742439A64408C0621CD1FF33CD1 ADBC6B9 


serial INumber=C351F74FB3439ACA71466FCFBB2509C33 


KENDRE ee 
(दी. नि. केंद्रे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. PASH, आरोग्य सेवा-१, संचालनालय, आरोग्य भवन, मुंबई. 
२. संचालक, आरोग्य सेवा-२, मध्यवर्ती इमारत, पहिला मजला, पुणे-१. 
३. सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई 
४. सहाय्यक संचालक (लेखा व लेखापरिक्षा ),आरोग्य सेवा, पुणे. 
५. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन ), मुंबई/ पुणे. 
६. उपसंचालक, आरोग्य सेवा (लातूर परिमंडळ), लातूर 
७. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, बीड 
८. जिल्हा शल्य चिकित्सक, बीड 
९. महालेखापाल,(लेखा व लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/ नागपूर. 
१०. वित्त विभाग (कार्यासन-विनियम), मंत्रालय, मुंबई. 
११. कार्यासन अधिकारी (अर्थसंकल्प), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२. अवर सचिव (आरोग्य-३), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३.निवडनस्ती ( आरोग्य-४). 


104६75 
ENDRE 


CORBIS FF 


Sheet! 


[Name of the Department of the Department : Public Health Department 7 
Name of Work : Construction of New 30 Bedded Building at Kutir Hospital at Neknoor Tal. & Dist Beed. | 
| 
| RECAPITULATION SHEET 
Sr. Particulars of Scope Unit Rate Norms [| Costs. SCS Rs. 
No. Rs Per Component Wise | Total 
i (Sqmt./Meter/LumpSum etc.)} 
| (A) [ESSENTIAL ITEMS Components | 
1 |{a) Building proper (Built Up Area - Sq.m) ai शिकला 
Hospital (Ground Floor) 3319.20]Sq. M 26,000 8,62,99,200 
Total B.U.A. = 3319.20 SQM. ™~—SY M | Sub Total (a 8,62,99,200 
(b)_Rain/ Roof Water Harvesting | 5,00,000 
(c) Ramp For Handicaps 2,00,000 
(d) Furniture 3319.20x70%=2323 2323 5000 1,16,15,000 
| Sub Total (b+c+d | 4,23,15,000 
2 {Water Supply & Sanitary Works 5% of (a [Sub Total (2) __| Total (2 43,14,960 
a pp ty ame ( 
3 |Electrification Internal 5% of (a) 43,14,960 
External 6% of (a) 51,77,952 
Fire Fighting Arrangements etc. 10,00,000 गि 
i । SubTotal (3) | _1,04,92,912 
| Sub Total (A eee 11,34,22,072 
_(B) [MISCELLANEOUS ITEMS त. a 
(i) Compound Wall & Gate (Rmt) LS 20,00,000 
(ii) Internal Roads (Rmt) LS 30,00,000 
(iii) Development of Ground LS 5,00,000 
(४) Land Scaping LS 5,00,000 
(v) Parking LS 5,00,000 
(vi) Dismantling Old Structure LS 2,00,000 
(vii) Watchman Room LS 2,00,000 
Sub Total (B 69,00,000 
Sub Total (A) = (८३१७४, | | 12,03,22,072 
fF 1 
(८) [OPTIONAL iTENS = 
1 [Air Conditioning प | | 
2 {External Toilets 5,00,000 
3 |AB Room, Area lighting, Pumps, Generator 5,00,000 
4 |CCTV 5,00,000 
5 |Flag Post & Paving Block 5,00,000 
॥___| — Sub Total(c)| | a 30,00,000 
Project Cost (P)= (A) +(B) > (९ 12,33,22,072 
LS i | (0) [PROVISIONS i 11200.) 
(i) Contingencies 4% on (a) 34,51,968 
hed (ii) GST 12% on (P) 1,47,98,649 Depo ae 
= Ty (iii) Price Escalation 5% on (P) 61,66,104 
(iv) Labour Insurance 0.5% on (P) 6,16,610 
| = Sub Total (0 2,60,33,331 
= [ 14,83,55,403 
TOTAL COST OF oe es ee A+B+C+D 004066 
|| Say Rs. Lakhs | taeass 


PLINTH AREA RATES FOR 
(i) Bldg Proper Cost 

(ii) Elect. Work 

(ii) Water Supply 

(iv) For (i) + (ii) + (iii) 


Rs _ 26,000 _/Sqm 
Rs ______3,161 /Sqm 
Rs 1,300 /Sqm 
Rs 30,461 /Sqm 


Page | 


